अतिरिक्त आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे 
या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीस मुदतवाढ 
देणेबाबत.. 

कार्यकारी अधिकारी (निवडश्रेणी) 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः सकआ-२०२०/प्र.क्र.१४२/आस्था-२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
तारीख: ३१ मे, २०२४ 


वाचा- 

१. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन आदेशा क्रमांक- सकआ-२०२० /प्र.क्र. १४२ 
/आस्था-२, दि.०६.११.२०२० 

२. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन आदेशा क्रमांक- सकआ-२०२०/प्र.क्र. १४२/ 
आस्था-२, दि.२४.०८.२०२१ 

3. ग्राम विकास विभाग, शासन आदेशा क्र.मविसे-१०२०/प्र.क्र.४९/२०२०/आस्था-३, 
दि.०९.०९.२०२१. 

४. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन आदेशा क्रमांक-सकआ-२०२०/प्र.क्र. 
१४२/आस्था-२, दि. ०२.०८.२०२३ 


प्रस्तावना :- 

डॉ. दिनेश डोके, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राम विकास विभाग) यांची प्रकल्प संचालक, 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे या पदावर शासन पत्र दि.२३.०८.२०१८ अन्वये तीन 
वर्षाकरिता प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. तद्नंतर SH FEAT डोके यांची दि.०६.११.२०२० 
रोजीच्या शासन आदेशान्वये अतिरिक्‍त आयुक्‍त समाज कल्याण, पुणे या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
करण्यात आली आहे. तसेच डॉ. दिनेश डोके यांना दि.२४.०८.२०२१ रोजीच्या शासन आदेशान्वये २ वर्षे इतक्या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच सदर मुदतवाढ शासन आदेशा दि. ०२.०८.२०२३ अन्वये 
दि. ३१.०५.२०२४ पर्यंतच्या कालावधीसाठी वाढविण्यात आली आहे. तथापि, डॉ. दिनेश डोके यांना 
सेवानिवृत्तीस एक महिन्याच्या कालावधी शिल्लक असल्याने व विभागास त्यांचे सेवेची आवश्‍यकता असल्याने 
त्यांचा अतिरिक्‍त आयुक्‍त, समाज कल्याण या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीचा कालावधी दि. ०१.०६.२०२४ पासून 
दि. ३०.०६.२०२४ अखेरपर्यंत एक विशेषबाब म्हणून वाढविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेश :- 

डॉ. दिनेश डोके, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (निवडश्रेणी), ग्राम विकास विभाग यांना शासन 
आदेशा दि.०६.११.२०२० अन्वये अतिरिक्‍त आयुक्‍त, समाज कल्याण आयुक्तालय, पुणे या पदावर देण्यात 
आलेल्या प्रतिनियुक्‍्तीस शासन आदेशा दि. ०२.०८.२०२३ अन्वये दि.२२.०८.२०२३ पासून दि.३१.०५.२०२४ 
पर्यंतच्या कालावधीकरिता मुदतवाढ देण्यात आली असून त्यांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी दि. ३१.०५.२०२४ 
रोजी संपुष्टात येत आहे. तथापि, विभागास त्यांचे सेवेची आवऱ्यकता असल्याने लोकहितार्थ त्यांचे 
प्रतिनियुक्‍तीस एक विशेष बाब म्हणून दि. ०१.०६.२०२४ पासून दि. ३०.०६.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. 


शासन आदेशा HAH: सकआ-२०२०/प्र.क्र.१४२/आस्था-२ 


२. डॉ. दिनेश डोके यांच्या प्रतिनियुक्तीबाबत शासन आदेश दि.०६.११.२०२० मधील इतर सर्व अटी व 
शर्ती लागू राहतील. 

३. डॉ. दिनेश डोके यांचा अतिरिक्‍त आयुक्‍त, समाज कल्याण पुणे या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीस मुदतवाढ 
देण्यात आल्यामुळे त्यांचेकडे पूर्वी सोपविण्यात आलेल्या पदांचा अतिरिक्त कार्यभार दि. ३०.०६.२०२४ पर्यंत 
कायम ठेवण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०५३११६०२३०४५२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SATISH M 
KHAIRMODE 


(सतीठा खैरमोडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री.दिनेश डोके, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (निवडश्रेणी), सध्या अतिरिक्‍त आयुक्‍त, समाज 
कल्याण आयुक्तालय, पुणे ( व्दारा आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे) 


प्रत, 


१) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२) मा.मंत्री, ग्रामविकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

3) प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४) विभागीय आयुक्‍त (विकास शाख) पुणे विभाग, पुणे 

५) आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे 

६) आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे 

७) महासंचालक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

८) अध्यक्ष, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, पुणे 

९) व्यवस्थापकीय संचालक, गोपिनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ, पुणे 
१०) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र - १ , मुंबई /महाराष्ट्र 2, नागपूर 
११) सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण 

१२) सर्व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१३) सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण 

१४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१५) सचिव (सा.न्या.) यांचे स्विय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

१६) निवडनस्ती-आस्था-२ 


